बदली 
उप अभियंता (स्थापत्य) 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः एलटीएस-२०१८/ प्र.क्र. २१३ /सेवा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २.११.२०१८ 


शासन आदेशा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन व शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणा-या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतुदीनुसार व सक्षम प्राधिका-यांच्या मान्यतेने सार्वजनिक 
बांधकाम विभागातील खालील अधिकाऱ्यांच्या विनंतीनुसार/प्रशासकीय कारणास्तव त्यांच्या नावासमोर 


दर्शविलेल्या रिक्‍त पदावर बदली करण्यात येत आहे. 


अ.क्र उप अभियंता यांचे नांव सध्या कार्यरत असलेल्या बदलीचे ठिकाण 
कार्यालयाचे नांव 
| श्री.संजय एन.बोचे मार्ग प्रकल्प उप विभाग, | सहा. अधीक्षक अभियंता, 
यवतमाळ सा.बां.मंडळ, अकोला 


२. श्री.संजय भिमराव पाटील | सा.बां.उप विभाग, तासगांव सा.बां.उप विभाग, सांगली 


३. | श्री.ए.टी.अहिरराव उप कार्यकारी अभियंता, जि.प. | जि.प.(बा उप विभाग, अकोले, 
(an विभाग क्र.१, यवतमाळ । जि.अहमदनगर 


४. | acre सुधाकर ठोंबरे, | उप अभियंता, मुख्य अभियंता, | उप अभियंता, सावित्रीबाई फुले 
सा.बां.प्रा.विभाग, मुंबई | पुणे विद्यापीठ, पुणे 


कार्यालय 

५.  श्री.आनंद विघ्ने सा.बां.उप विभाग, सोनपेठ सा.बां.उप विभाग, परभणी 

६.  श्री.ए.पी.देवकाते उप अभियंता, अंमलबजावणी | महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास 
कक्ष, नगर रचना, पुणे महामंडळ, मुंबई 

७. | श्री.जे.एस.देठे मार्ग विकास उप विभाग क्र.१०, | मार्ग विकास उप विभाग क्र.१२, 
सांताक्रुझ अंधेरी 

८. | श्री.एन.के.बोरसे महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास | जि.प.(बां) उप विभाग, कळवण 


महामंडळ, मुंबई अंतर्गत 
शिबिर कार्यालय, नाशिक 


शासन आदेठा क्रमांकः एलटीएस-२०१८/ प्र.क्र.२१३./सेवा-२, दिनांक: 2.99.209% 


2. संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी उपरोक्त उप अभियंता यांना नवीन 
नियुक्तीच्या ठिकाणी कार्यभार घेता यावा म्हणून आवश्‍यक ती स्थानिक पर्यायी व्यवस्था करुन तात्काळ 
कार्यमुक्त करावे व त्यांना नवीन नेमणूकीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू होण्यास सांगावे. 

3. उपरोक्त उप अभियंता यांनी नवीन पदाचा कार्यभार त्वरीत स्वीकारावा, त्यांनी अनधिकृतरित्या 
गैरहजर राहू नये अन्यथा त्यांची अनुपस्थिती अनधिकृत गैरहजेरी म्हणून समजण्यात येईल व विनावेतन 
करण्यात येईल. तसेच त्यांच्या सेवेत खंड पडण्याची शक्यता देखील नाकारता येत नाही, याची जाणीव 
सबंधितांना करुन देण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे लक्ष शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग 
क्र.सीडीआर-१०८२/२५६७/२८/अकरा, दिनांक ३०.८.१९८२ कडे वेधण्यात येत आहे. सदर परिपत्रकान्वये 
दिलेल्या सूचना लक्षात घेता, त्यांनी बदली रद्द करण्यासाठी कुठल्याही स्वरुपाची आवेदने सादर केल्यास ते 
शिस्तभंगविषयक कारवाईस पात्र ठरतील, याचीही नोंद घ्यावी. 

8. संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी पदमुक्त व पदमोचक अधिकाऱ्यांनी 
पदभार सोडल्याचा व स्वीकारल्याचा दिनांक त्वरीत शासनास कळवावा. विहीत कालावधीत संबंधित 
अधिकारी बदलीच्या ठिकाणी रुजू न झाल्यास, त्याबाबत शासनास त्वरित अवगत करण्यात यावे, जेणे करुन 
संबंधितांविरुध्द शिस्तभंगविषयक कारवाई त्वरित करणे शक्‍य होईल. म.ना.से. (रजा) नियम, १९८१ मधील 


नियम ३० (सी) नुसार बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांचे रजेचे अर्ज स्वीकारु नयेत/ मंजूर करु नयेत. 


सदर शासन आदेडा देठ महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८११०२१७४५१२७६१८ असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे : 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Arvind Jagannath प. 
Kamble ‘ 


(अ.ज.कांबळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. महालेखापाल १/२ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य , मुंबई/नागपूर 
२. मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादेशिक विभाग, अमरावती/पुणे/कोकण/मुंबई/औरंगाबाद/नाशिक 
३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद नाशिक/अहमदनगर 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


११: 


१२. 


शासन आदेठा क्रमांकः एलटीएस-२०१८/ प्र.क्र.२१३./सेवा-२, दिनांक: २.११.२०१८ 


प्रशासकीय अधिकारी, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे 

प्रशासकीय अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई 

सह सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

अधिदान व लेखा अधिकारी, वांद्रे/मुंबई 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, यवतमाळ/अकोला//सांगली/अहमदनगर/परभणी/नाशिक/ 

सर्व संबंधित उप अभियंता यांना संबंधित मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग यांच्या 
मार्फत. 

मा. मंत्री (सा. बां) (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) /मा.मंत्री, सा.बां. (सार्वजनिक उपक्रम) /मा.राज्यमंत्री 
(सा. बां.) (सार्वजनिक उपक्रम वगळून)/मा. राज्यमंत्री, सा.बां., (सार्वजनिक उपक्रम), यांचे खाजगी 
सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव (सा.बां)/सचिव (रस्ते/बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
मंत्रालय मुंबई. 

निवडनस्ती, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सेवा-२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


